कृषि विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित 
संस्थामधील कर्मचा-यांकडून जमा केलेल्या 
परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेचा 
परतावा यासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षात अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार अनुदान 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : कृषिवि-३७२०/प्र. क्र.७८/७-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १८ डिसेंबर, २०२० 


वाचा :- १) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक - कृविआ-११०८/प्र.क्र.१००/६-अ, 
दिनांक २७/०२/२००९, 
२) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक - कृविआ-१११०/प्र.क्र.१००/६-अ, 
दिनांक ०५/०३/२०११, 
३) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक - संकिर्ण-१५१४/प्र.क्र.११७/६-ओ, 
दिनांक ३०/११/२०१५, 
४ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक: अर्थसं २०२०/प्र.क्र. ६४/अर्थ-३,दि. १६/०४/२०२० 
५) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: अर्थसं २०२०/प्र.क्र. ६५/अर्थ-३,दि. ०४/०५/२०२० 
६) नियंत्रक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांचे पत्र जा.क्र.अप्रवि/ 
अंसेनियो / १०६२ / २०२०, दिनांक ०९/०९/२०२०, 
७) नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांचे पत्र जा.क्र.मफुकृवि/ लेखा-४/ 
नपअंनिवे/मागणी/६०७/२०२०, दिनांक १७/०९/२०२०, 
८) नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी यांचे पत्र 
जा.क्र.सीएफपी / आस्था /४१९७/ २०२०, दिनांक १८/०९/२०२०. 
९) नियंत्रक, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली यांचे पत्र जा.क्र. 
डॉबासाकोकृवि / लेखा-३ / नपअंनिवेयो / २३९ / २०२०, दिनांक १९/१०/२०२०. 


प्रस्तावना :- 
कृषि विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित संस्थांमधील कर्मचा-यांकडून जमा केलेल्या 


परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेचा परतावा मिळण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ६ ते ९ अन्वये 
मागणी केल्यानुसार निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन 
खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील कृषि विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित संस्थामधील कर्मचा-यांकडून जमा 
केलेल्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेचा परतावा यासाठी लेखाशीर्ष (८३४२ ०१४१) 
यासाठी सन २०२०-२१ मधील अर्थसंकल्पीत तरतुदीपैकी रुपये २,२७,२७,२५०/- (अक्षरी रुपये 
दोन कोटी सत्तावीस लाख सत्तावीस हजार al पन्नास फक्त) इतके अनुदान सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्र “अ” प्रमाणे वितरीत करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२०/प्र. क्र.9८/७-अे, 


. सदर मंजूरी ही खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 


~~ — ma 


ष्य“ ~~ 


na 


S&S 


>> 


९ 


ल 


संदर्भ क्रमांक १ ते ५ येथील शासन निर्णयातील अटी व शातींची पुर्तता करण्यात यावी. 
सदर निधी संदर्भ क्रमांक ६ ते ९ अन्वये मागणी केल्यानुसार खर्च करावा. 
विद्यापीठास मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे अधिनियम १९८३, महाराष्ट्र कृषि 


विद्यापीठे परिनियम १९९० आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे लेखा संहिता १९९१ मधील तरतूदीप्रमाणे 


आणि प्रचलित शासन आदेश व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिका-यांची प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे. केवळ अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा 


अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु नये. 
सदर अनुदान कोणत्याही परिस्थितीत स्वीय प्रपंजी लेख्यात / PLA बँक खात्यात ठेवता येणार नाही. 


सदर अनुदान सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातच खर्चासाठी सक्षम स्तरावर मान्यता घेऊनच खर्च 
करण्यात यावे. 
अर्थसंकल्पीय अंदाजाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास 


सादर करावे. 

उपलेखाशिर्षनिहाय, गटनिहाय, योजनानिहाय व बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी कोणत्याही 
कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेल तर सदर अखर्चित / शिल्लक निधी शासनाचे 
मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / बाबींसाठी परस्पर वर्ग Hw AY किंवा खर्च करु नये. 


प्रत्येक गटामधील वितरीत केळेले अनुदान त्या गटातील अनुज्ञेय बाबींवरील खर्च भागविण्यासाठी 


उपयोगात आणावे. एका गटाचे अनुदान दुस-या गटातील योजनां / बाबींसाठी वर्ग करु नये. एखाद्या 
गटातील योजनेसाठी जास्त अनुदान वितरीत झाले असेल तर, पुढील निधीची मागणी करताना सदर 


जास्तीचे अनुदान विचारात घेऊन तेवढ्या कमी व अनुज्ञेय निधीची मागणी करावी. 


प्रत्येक उपळेखाशीर्ष / गट / योजना आणि बाब निहाय स्वतंत्र लेखे / हिशोब ठेवावेत. 


१०) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेने, कृषि विद्यापीठांना मंजूर केलेले अनुदान विहीत आदेशा / 


कार्यपध्दतीनुसार खर्च करण्यात येत आहे किंवा कसे, याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा मुल्यमापन 


अहवाल झासनास संबंधित आर्थिक वर्ष समाप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत सादर 
करावा. तसेच, मागील आर्थिक वर्षाचा अखर्चित निधी किती आहे हे तात्काळ शासनास कळवावे. 


११)कृषि विद्यापीठांना त्यांचे महसूली उत्पन्न वापरण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. याबाबत 


विद्यापीठाने विहीत आदेश आणि कार्यपध्दतीनुसार उचित कार्यवाही करावी. तसेच महसूली उत्पन्न 


वाढविण्याच्या योजना राबविण्याबाबत कार्यवाही करावी. 


92) नियमबाह्य योजना, पदे आणि बाबींसाठी खर्च करु नये. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२०/प्र. क्र.9८/७-अ, 


१३) निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये 
उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना व प्रचलित अटी व 
शर्तीचे व वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

३. विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिका-यांनी उपरोक्‍त अटी व ३ातींचे 
काटेकोरपणे अनुपालन करावे. 

४. सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातीलळ स्तंभ - 3 मधील आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी 
वरीलप्रमाणे वितरीत केलेले अनुदान शासन निर्णय क्रमांक कृषि व सहकार विभाग क्रमांक 
ओजीयु-१०७२/१८४७१/व्ही, दिनांक २७ सप्टेंबर १९७२ आणि शासन निर्णय क्रमांक 
कृषिवि- २००३/सीआर-३५/२०-अ, दिनांक २५/४/२००३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे संबंधित कृषि 
विद्यापीठाचे नियंत्रक यांना अदा करण्याबाबत आवश्‍यक कार्यवाही करावी. 

५. या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०२०-२१ च्या मंजूर केलेल्या तरतूदीतून भागवावा व खालील 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


८३४२ - इतर ठेवी 
000- 
११७- परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना 
(००) (०8) कृषि विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित संस्थामधील कर्मचा-यांकडून 
जमा केलेल्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंडशादानाचा परतावा. 
(८३४२ ०१४१) 
६. हे आदेश महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधील परिच्छेद १४२ व १६२ (अ) 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार व वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक- 
२३५/व्यय-१, दिनांक ०५/११/२०२० तसेच अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक-युओआर/५१/अर्थसंकल्प-२, 
दिनांक ०७/१२/२०२० अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यांत येत आहेत. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर वर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२०१२१८१७२६५९३००१ असा आहे. 
सदर झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Varsha Mangesh Meher 
Date: 2020.12.18 17:40:00 +05'30' 


(वर्षा मेहेर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) सदस्य सचिव तथा महासंचालक / सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
२) संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्‍तालय, पुणे-१, 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२०/प्र. क्र.9८/७-अे, 


३) कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, 

४) कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, 
५) कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी, 
) 
) 


६) कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 
७) उपविभागीय कृषि अधिकारी, अहमदनगर / दापोली / अकोला / परभणी, 
८) सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 
९) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
१०)जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे / अहमदनगर / रत्नागिरी / अकोला / परभणी, 
११) उपकोषागार अधिकारी, राहूरी, जिल्हा - अहमदनगर, 
१२)उपकोषागार अधिकारी, दापोली, जिल्हा - रत्नागिरी, 


) 
) 
. 
93) उपकोषागार अधिकारी, अकोला, जिल्हा - अकोला, 
१४) उपकोषागार अधिकारी, परभणी, जिल्हा - परभणी, 
१५)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१६) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
) 
) 
) 
) 
) 


99) Fea लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी ear, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

१८)उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

१९) वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - २), मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 

20) अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, कार्यासन I / gst, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२१) कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२०/प्र. क्र.७८/७-अ, 


परिशिष्ट - अ 
शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक : कृषिवि-३७२०/प्र. क्र. ७८ /७-अ, दिनांक १८/१२/२०२० सोबतचे परिशिष्ट. 
(रुपये) 
on वच आहरण व संवितरण । सैन २०२०-२१ करीता वितरीत करावयाचे 
अ. क्र. खाशीर्ष उद्दष्टे व बाब अर्थसंकल्पीय 
i अधिकारी अर्थसंकल्पीय तरतूद अनुदान 
Ba व २. 3. शिका ५. 
१ | ८३४२- इतर ठेवी उपविभागीय कृषि ७३,८४,००० ६,५२,१९४ 
00 - अधिकारी, 
११७ - परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना अहमदनगर 
(00) (०६) कृषि विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित संस्था मधील Sanaa G3 08,000 20,48,328 
ae जमा केलेल्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन कृषि अधिकारी, दापोली 
जनेच्या अंशादानाचा परतावा. (८३४२ ०१४१) उपाविभागीय Sve oos २५०६२३२ 
कृषि अधिकारी, अकोला 
उपविभागीय १,५०,००,००० १,०७,७४,४४० 
कृषि अधिकारी, परभणी 
एकूण ३,०३,०३,००० २,२७,२७,२५० 


(अक्षरी रुपये दोन कोटी सत्तावीस लाख सत्तावीस हजार SAA पन्नास फक्त) 
Digitally signed by Varsha Mangesh Meher 


Date: 2020.12.18 17:40:20 +05'30' 


(वर्षा मेहेर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


